राज्यात wera विरोधी योजना 
प्रभाबीपणे राबविण्यासाठी शासकीय 
/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी ब 
लोकसेवक यांच्या अवैध मालमत्तेचा छडा 
लावण्यासाठी माहिती देणा-या खब-यांना 
प्रोत्साहित करण्यासाठी बक्षिस 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - असीबी - ०६०७/प्र.क्र.७५/पोल - २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक - ४ नोव्हेंबर, २००८. 


प्रस्तावना :- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून लाचखोर शासकीय / निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी ब लोकसेवक 
यांच्याविरुध्द सापळा FET, मालमत्तेची गुप्त तसेच उघड चौकशी, अपसंपदेची चौकशी, मालमत्ता जप्ती, इत्यादी प्रकरणे 
हाताळण्यात येतात. सर्वसाधारण परिस्थितीत तक्रारदारांकडून प्राप्त होणा-या तक्रारींच्या आधारे लाचेचा सापळा बा अन्य 
प्रकरणात कारबाई करण्यात येते. तथापि, शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी गोळा केलेली बेहिशोबी मालमत्ता शोधून 
काढण्यासाठी खबरे निर्माण केल्यास शासकोय अधिकारी / कर्मचारी यांनी गोळा केलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेचा छडा लागेल 
ब राज्यातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण राहील. 


२. कायदेशीर मार्गाने मिळणा-या उत्पन्नापेक्षा आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन अधिक स्थावर व जंगम मालमत्ता धारण 
करणारे शासकीय / निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी ब लोकसेवक यांच्या विरुध्द लाचलुचपत कायद्यांतर्गत मोहीम अधिक 
प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टिने या संदर्भातील गुप्त माहिती देणा-या खब-यांना प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याची योजना 
राबविण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- आपल्या पदाचा दुरुयोग करुन कायदेशीर मार्गाने मिळणा-या उत्पन्नापेक्षा अधिक स्थाबर व जंगम मालमत्ता 
धारण करणा-या शासकोय / निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी ब लोकसेबक यांच्या विरोधात राज्यात भ्रष्टाचार बिरोधी 
योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टिने प्रभावी कारवाई करण्यासाठी अवैध मालमत्ता धारण करणारे शासकीय / 
निमशासकोय अधिकारी / कर्मचारी ब लोकसेवक यांच्या मालमत्तेबाबत ठोस ब निश्‍चित माहिती देणा-या खब-यांना खालील 
कोष्टकात दर्शविल्याप्रमाणे बक्षिसे मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

ae अपसंपदेची रकम |] fare रक्‍कम ae 
रुपये २५ लाखापर्यंत tie 2 eke. god | 
रुपये २५ लाखापेक्षा जास्त ते ५० लाखापर्यंत —— 24 ,000/- । 
रुपये ५० लाखापेक्षा जास्त ते ९ कोटी पर्यंत | रु५० ०० 


रुपये १ कोटीपेक्षा जास्त ते ५ कोटी पर्यंत fp F2.00,000/¢ 


र्पये ५ कोटीपेक्षा जास्त रक्‍कम | 7 रु २,००,० oo/- 


३. सदर योजनेंतर्गत खब-यांना वरीलप्रमाणे मंजूर करावयाची बक्षिसाची रक्‍्कम खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
(अ) प्रस्तुत बक्षिस योजना गुप्त खब-यांनी दिलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे दाखल केलेल्या गुन्हयात 
मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या प्रकरणामध्ये बक्षिसाची रक्‍कम खब-यांना संपूर्ण 
गोपनीयता बाळगून अदा करण्यात यावी. 
RoTA | त 2-४ ४७९ ४-४०- (1-० ८) कृ.मा.प. 


2 

(ब) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नियमावली, १९६८ मधील अपसंपदेबाबत प्रकरण-७ मधील निर्देशाच्या 
अधिन राहून गुप्त खब-यांना बक्षिसाची रक्‍कम देय राहील. 

(क) & लोकसेवकाच्या बेहिशोबी मालमत्तेची योग्यरित्या परिगणना करुन निश्‍चित करण्यात आलेल्या वरील 
परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद मानकानुसार गुप्त खब-यांना बक्षिसाची रक्‍कम प्रदान करण्यात याबी वब प्रत्येक 
आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर निधी विनियोग प्रमाणपत्र महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयास सादर करावे. 

(ड) सदर बक्षिस योजनेअंतर्गत अदा करण्यात आलेल्या रकमांची आकडेवारी महासंचालक, लाचलुचपत 
प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी बाषिक विवरणपत्राद्रारे शासनास सादर करावी. 

(इ) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अपसंपदेची प्रकरणे उघड 
करण्यासाठी सर्वस्वी खब-यांबवर अवलंबून न रहाता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या यंत्रणेकडून 
अपसंपदेची प्रकरणे उघड करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावेत. 


४. सदर योजनेवरील खर्च "मागणी क्रमांक बी-१- २०५५ - पोलीस - (००) - (०३) - लाचलुचपत विरोधी केंद्र - 
(२०५५ ००५२) - ४९ गुप्त सेबा खर्च " या लेखाशीर्षाखाली त्या त्या वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्र-सीआर-३६५/व्यय-७, दि.४ सप्टेंबर, २००८ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक 
२००८११०४१११८३३००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. one 
Woe 
. ( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, 
१) महालेखापाल - १ (लेखापरीक्षा / लेखा ब अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) महालेखापाल - २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४) महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई, 
७) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
८) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
११) निवासी लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
१३) कक्ष अधिकारी, पोल-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती (पोल-२ कार्यासन) 


H ०2-८-७७७7-/ 97 


